मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई 
यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, 
उभारणी मंडळ, कोल्हापूर हे कार्यालय व त्यांच्या 
अंतर्गत विभाग व उपविभागातील नियत व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील दिनांक ०१.०३.२०२३ ते 
दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. FEAT -२०२३/प्र.क्र.५७/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २४.०४.२०२३ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय क्रमांक : सीओई २०२२/प्र.क्र.२९/जवि, दि.१५.०९.२०२२ 
२) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र.मुअ(वि)/ 
जविप्र/मुदतवाढ/आ-१०/५३५/२०२३, दि.०९.०३.२०२३ 

शासन निर्णय: 

मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, 
उभारणी मंडळ, कोल्हापूर व त्यांच्या अंतर्गत विभाग/उपविभागातील आकृतिबंधानुसार मंजूर असलेल्या नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील २९५ पदांना व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील १९ पदांना दिनांक ०१.०३.२०२३ 
ते दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत किंवा संबंधित कर्मचारी त्या पदावर कार्यरत असेपर्यंत या पैकी जे अगोदर घडेल 
त्या दिनांकापर्यंत (तपशील सोबतच्या प्रपत्रात दिलेला आहे) मुदतवाढ मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. या पदांवर होणारा नियत अस्थायी आस्थापनेचा खर्च “मागणी क्र. आय-५ (नियत अस्थायी आस्थापना) 
४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधा-यावरील भांडवली खर्च , १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील 
गुंतवणुका (०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली STAM (वेतन) (०४) (०१) महाराष्ट्र कृष्णा 
खोरे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान (अनिवार्य) (४७०१ आय १६२)” व" मागणी क्र. आय-५ 
(रूपांतरीत आस्थापना) ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधा-यावरील भांडवली खर्च, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व 
इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान, (०२) (०१) 
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंडादान (उर्वरित महाराष्ट्र) (कार्यक्रम) (४७०१ एच 
६२९)” या लेखाशिर्षाखालील खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., दिनांक 
०८.०२.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२३०४२४१८४१४२२३२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by AMRUTA AJIT INAMDAR 


AMRUTA AJIT DN: CN = AMRUTA AJIT INAMDAR, C = IN, S = 

सोबत . Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

= विवरणपत्र. MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
INAMDAR DEPARTMENT 


(अ. अ. इनामदार) 
शासनाच्या अवर सचिव 
प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित 
१) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर 
२) महालेखापाल (लेखा व SIA), महाराष्ट्र राज्य 9/2, मुंबई / नागपूर 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा -२०२३/प्र.क्र.५७/जवि 


३) मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई 

४) अधीक्षक अभियंता, उभारणी मंडळ, कोल्हापूर (५ प्रती) 

५) अधिक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष,जळसंपदा विभाग, पुणे 
६ ज.वि.संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा -२०२३/प्र.क्र.५७/जवि 


शासन निर्णय क्रमांक- मुदवा २०२३/प्र.क्र.५७/ज.वि. दि. २४.०४.२०२३ चे 


विवरणपत्र ९ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा तपशील (दि.०१.०३.२०२३ ते ३१.०८.२०२३) 
अ.क्र. 'पदनाम अ.अ. का.अ. का.अ. का.अ. जलविद्युत व | का.अ. उजनी | का.अ. म्हैसाळ | का.अ. का.अ. 'एकूण 
उभारणी । टेंभू विद्युत (faa) | ताकारी विद्युत | उपसा सिंचन जलविद्युत विद्युत व यांत्रिकी उभारणी विभाग | उभारणी विभाग 
मडळ, उ.सि.बि. (विवया) उ. सिं. | संकल्पचित्र विभाग | विभाग इंदापूर | विभाग,सांगळी  । (विवयां) (विवयां) क्र.३ 
कोल्हापूर ओगलेवाडी वि., सांगली । कोल्हापूर क्र.१ अलोरे कोयनानगर 

| 8 | R 3 v ष्‌ q pF ७ | ८ ९ =e | ९९ | 
०१ | कार्यकारी अभियंता (विवयां) C= | ee ०९ ०१ oR 32 Poo foo oy 
o । उप अभियंता (विवयां) 1 ०२ oy ow ow ow र्‌ २ 22 
०३ | क.अ./शा.अ./सअश्रे-२ po ०५ १६ ०्ड न ११ २ ष्‌ ५९ 
०४ |विभागीयलेखापाल f - || - | oR f= oR ०१ ee 88 
०५ | प्रथम लिपीव ०१ शिकवा ०१ | =| ०१ ०१ [oo fo oy 
०६ | भांडारपाल/सहा.भांडारपाल [= | ०१९ ०१ c= 4 ०१ शिका शा [= [oo ०३ 
०७ |वरिष्ठलिपीक sf ०२ ०७ ०२ ०८ ०७ २ ३ २१ 
०८ — 1 pan i शिका ०१ aa aa ०१ 
०९ | लिपीक-टंकलेखक/टंकलेखक | | ०५ १३ ०७ १६ १३ 3 g Qc 
१० | संगणक | = = | an on) a eee ०१ ae = 4 ee ०१ 
११ भांडारपाल शिंगी शिळा aa) ian ०१ शिंग शिण शिका ०१ 
१२ | सहाय्यक आरेखक ०१ | "| 08 ०१ OR ०१ f= fo ०६ 
१३ SRF 11 | ०१ ०१ ०१ ०२ ०३ ०२ २ g १३ 
१४ | वाहन चालक दिना ०१ ०२ ०१ ov ०३ शिका a a2 
Bu विद्युयांत्रको 1 | शिया ०१ शकय C= | ; = | ०्छ [= | = | od 
१६ ae a an ०२ शिका १२ aa a > | wy 
a9 तारतंत्री | शिक ०१ ०१ oe Pe | ०३ aa a o& 
a ७9९४ | - | - [1-1 - [11-11 - 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा -२०२३/प्र.क्र.५७/जवि 


| (| “ह... डे. ०१ Ce ee 
२० [Roe ०३ ०७ ०३ ११ ०९ 1 | ०६ ३९ 
२१ |चौकोदारा  )हइईक्‍ईढ || -- | ०१ ०१ fo = | ow ow g a. 

एकूण डु २३ ष्र २५ ८८ ६७ | oe १८ २९५ 


Digitally signed by AMRUTA AJIT INAMDAR 
N: CN = AMRUTA AJIT INAMDAR, C = IN, 


AMRUTA AdIT varie 9 eri ot 
INAMDAR 


RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2023.04.24 18:47:55 +05'30' 


(अ.अ.इनामदार) 
शासनाच्या अवर सचिव 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः FEA -२०२३/प्र.क्र.५७/जवि 


शासन निर्णय क्रमांक ASA २०२२/प्र.क्र.५७/ज.वि. दि. २४.०४.२०२३ चे 


विवरणपत्र - २ 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा तपशील 
(दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३) 


अ.क्र. कर्मचा-याचे नांव पद सेवा निव 
दिनांक 
१) ताकारी विद्युत (विवयां) उपसा सिंचन विभाग,सांगली 
१ श्री.दत्तात्रय चंद्राप्पा पाटील तांत्रिक मदतनीस दि.३१/१२/२०२४ 
एकूण g 
२) उजनी जलविद्युत विभाग, इंदापूर 
१ | श्री. भागवत भिवाजी गायकवाड चौकोदार दि.३०/०६/२०२३ 
एकूण g 
३) कार्यकारी अभियंता,म्हैसाळ विद्युत व यांत्रिकी विभाग, सांगळी 
१ । श्री.अशोक रामचंद्र जाधव तांत्रिक मदतनीस । दि.३१/०५/२०२३ 
२  ।श्री.सुभाष बाबूराव सोलकर मजूर दि.३०/०६/२०२४ 
एकूण ०२ 
४) कार्यकारी अभियंता, उभारणी विभाग (विवयां) क्र.९, अलोरे 
१ । दिपक सखाराम साळुंखे कारकून दि.३१/०५/२०२४ 
२  । नागनाथ भिमाशंकर बगाडे कारकून दि.३१/०१/२०२६ 
३ श्रीपाद अनंत तेलसंग तारतंत्री दि.३१/०८/२०२४ 
४  । रविंद्र रामचंद्र मोरे तारतंत्री दि.३१/१०/२०२४ 
५ प्रभाकर विठ्ठल बामणे तारतंत्री दि.३१/०५/२०२२३ 
६ सुरेश बाबू होडे तारतंत्री दि.३०/६/२०२४ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः FEA -२०२३/प्र.क्र.५७/जवि 


७ ।विश्‍वनाथ रामजी सरफरे तांत्रिक मदतनीस दि.३०/०६/२०२३ 
८ | राजेंद्र व्यंकटराव सुर्वे तांत्रिक मदतनीस दि.३१/०७/२०२३ 
९ | बजरंग शंकर जाधव तांत्रिक मदतनीस दि.३१/०३/२०२५ 
१० ।महामूद हसन शेख तांत्रिक मदतनीस दि.३१/०१/२०२७ 
११ । रामचंद्र महादेब पवार तांत्रिक मदतनीस  ।दि.३१/०५/२०२६ 
१२ | मनोहर पांडूरंग चाळके तांत्रिक मदतनीस दि.३१/०५/२०२४ 
१३ | दिपक श्रीरंग माने तांत्रिक मदतनीस  ।दि.३०/११/२०२५ 
१४ । नारायण नामदेव सुतार मजूर दि.३०/०४/२०३० 

एकूण शड 

५) कार्यकारी अभियंता,उभारणी विभाग(विवयां) क्र. ३,कोयनानगर 

१ हुसेन इस्माइल नावलेकर हत्यारपाल दि.३१/०५/२०२३ 

एकूण og 

एकूण १९ 


AMRUTA AJIT ५५ 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WATER 


INAMDAR 


Digitally signed by AMRUTA AJIT INAMDAR 
: CN = AMRUTA AJIT INAMDAR, C = IN, 


RESOURCES DEPARTMENT 


Date: 2023.04.24 18:48:09 +05'30' 


(अ.अ.इनामदार ) 


शासनाच्या अवर सचिव 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


